महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, 
२०२४ लेखानुदान वितरण ........ 
(सामान्य प्रशासन विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः लेखानु-२०२४/(प्र.क्र.१४/२०२४)/अर्थसं, 
३रा मजला, मुख्य इमारत ,मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०४ एप्रिळ, २०२४ 


परिपत्रक 


सन २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करुन विनियोजन 
विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा (एप्रिल २०२४ ते जुले २०२४ या चार महिन्याचा) खर्च 
भागविण्यासाठी विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (Sram) विधेयक २०२४ मंजूर केले आहे. 
सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४ म्हणून 
महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण मधील भाग-४ दिनांक १८ मार्च, २०२४ मध्ये प्रसिध्द करण्यात 
आले असल्याचे वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१ एप्रिल २०२४ 
च्या शासन परिपत्रकान्वये कळविले आहे. 

या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित 
ळेखानुदानातून दि.१ एप्रिळ, २०२४ ते जुले,२०२४ पर्यंत खर्च करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार सन २०२४-२५ मधील स्थायी खर्चासाठी आणि सद्यस्थितीत चाळू असलेल्या योजनांचा 
प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ” मधील स्तंभ क्र. 
९ व १० मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या तरतूदी लेखानुदानान्वये मंजुर करण्यात आल्या असून सदर 
तरतुदी हया स्तंभ क्र.४ मध्ये निर्देशित केलेल्या नियंत्रक अधिकारी / आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. त्यांनी सदर तरतूदींचे वितरण विहित पध्दतीनुसार 
तात्काळ करावे. वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.०१ एप्रिल २०२४ मधील परि.क्र.३ मध्ये नमूद 
उद्दिष्टांकरिता निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह आवश्यकतेनुसार 
नियोजन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास विभाग यांच्या मार्फत 
वित्त विभागास मान्यतेस्तव सादर करावयाचे आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः लेखानु २०२४/प्र.क्र.१४/२०२४-अर्थसं दिनांक ४ एप्रिल,२०२४ 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 
विभागाच्या दि.१ एप्रिल २०२४ च्या परिपत्रकातील परि.क्र.१ ते १९ तसेच परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 
सुचनांचे व महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, वित्त 
विभाग झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम-भाग-२, दि.१७.४.२०१५ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागांना वेळोवेळी वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका भाग- 
२ अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत निधी वितरण करताना वित्त 
विभागाच्या दि.०१. US २०२४ च्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याच्या अटींच्या अधिन 
राहून, वित्त विभागाची वेगळयाने मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 

उपरोक्‍त झासन निर्णयात नमूद केल्याव्यतिरिक्‍त ज्या बाबींसाठी विभागांना विवक्षितपणे 
वित्तीय अधिकार प्रत्यार्पित केळे नसतीळ san बाबींच्या संदर्भात वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आवश्यकता असेल. 

प्रशासकीय विभागाने निधीबाबत महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. त्याचप्रमाणे खाली दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वीच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. पूर्वी 
दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येवू नये. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून राज्य शासनास 
येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या वसुल करुनच उर्वरित अनुदान वितरीत 
करण्यात यावे. 

वैयक्तिक लाभार्थींच्या योजनेची देयके आहरित करताना लाभधारकांची यादी निश्चित करुन 
योग्य त्या तपशीलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित 
करण्यात येवू नये. 

केंद्र पुरस्कृत योजनांसंदर्भात केंद्र शासना ने वितरीत केलेला निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीमध्ये जमा झाल्याची खात्री करण्याबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण- 
१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय दि.५ डिसेंबर २०२३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी.तथापि मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास 
आवऱ्यतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन विभाग,सामाजिक न्याय विभाग,तसेच वित्त विभागाची सहमती 
घेणे आवश्यक आहे. 

शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी यांची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स 
क्लिअरन्स सिस्टिम (ECS) नेच अदा करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः लेखानु २०२४/प्र.क्र.१४/२०२४-अर्थसं दिनांक ४ एप्रिल,२०२४ 


बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता/तांत्रिक मान्यता तसेच आव्यक तेथे 
सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन घेतल्याशिवाय विभागाने खर्च करु नये. त्याचप्रमाणे हा निधी ठेव 
बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

साहित्य खरेदीची प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १,डिसेंबर २०१६ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच सदर विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
शासन निर्णय/परिपत्रक यामधील सूचनांनुसार व तरतूदींनुसार खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादार 
निश्चित झाल्यानंतर या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सुचना/ अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके 
कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावाने व 
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमद्वारे अदा करण्यात यावेत. 

स्वीय प्रपंजी खात्यातील /महामंडळाच्या खात्यातील यापूर्वीचा अखर्चित निधी संपूर्णत खर्च 
झाल्याशिवाय तरतूदी आहरित वा वितरीत करु नयेत. अखर्चित निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा 
परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. 

लेखानुदान्वये प्राप्त झालेल्या निधीचे वितरण करताना लोकसभा निवडणूक -२०२४ च्या 
आदर्श आचारसंहितेचे पालन होत आहे, याबाबत खात्री करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०४१२०८४६०४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SEEMA 8888. फय लल 


2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bfc4eca4bcaéff5fcd46acba37328f15 
459ce, postalCode=400032, 


-Maharashtr 
INumber=C3B10586D38B4D3239FCDF3FDFD468A90A501B4CCA758083 
258832D5F17859FB, cn=SEEMA BABAN JADHA\ 
Date: 2024.04.04 12:26:47 +05'30' 


(सीमा ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. निवासी आयुक्‍त तथा प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस, नवी दिल्ली. 

३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

४. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. उप सचिव, (अर्थसंकल्प- २ /अर्थसंकल्प-१४, व व्यय- ४) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

१०. उप सचिव (का-१४११/१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड नस्ती कार्यासन अर्थसं. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 
शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.लेखानु-२०२४/(प्र.क्र.१४/२०२४)/अर्थसं, दि.०४ एप्रिल २०२४ चे सहपत्र 
सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदींपैकी ४ महिन्याकरिता (एप्रिल २०२४ ते जुळे २०२४) लेखानुदान तरतूदीचे विवरण 
(रूपये हजारात) 
'लेखानुदानान्वये मंजूर करण्यात 
आलेली तरतूद 


(एप्रिल २०२४ ते जुलै २०२४) 
ee | 
ar कळा क |e 8 


८५७ | ६ | ७ | Pte 
२०१२- vu § परोष2प 
/राज्यपाल / संघ राज्यक्षेत्रांचे |ए-०००१ सहसचिव/उपसचिव राजभवन मंत्रालय,मुंबई अनिबार्य ४५१४३० २२५७१५ २२५७१५ 
प्रशासक 


भनिवार्य/ WA २०२४-२५ च्या 
कार्यक्रम अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद 


कार्यान्वयन / नियंत्रक अधिकारी 


ए-९ ण स्क्लक 


q 
४५१४३० 
amen] | atta ३९३८६ य हन्न्ची 


= a 
wen] eae [ee | wee रा| 
एकूण मागणी कमांक रर Psi = [eee vee [= 
अनिवार्य 2 ११८०५९१ ३९३५२५ 


ए-०००४ सचिव ,महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग,मुंबई ११८०५९३ |. ०. | ३९३५२५ ३९३५२५ 
ee स्मर Ue | ३९३ 


am ae 
sR ee ₹ [सकर सॉकर 


'ए-०००२ MES Aa TATA AMA HAL VTE) मंत्रालय, मुंबई/ ए-०००५ 
अनिबार्य २६१५५९० २६१५६१० १०४६२२६ 3.1 १०४६२७० 


'एकूण मागणी क्रमांक ए-९ 


/उपसचिव साप्रवि (कार्या.३१) मंत्रालय, मुंबई/ए-०००९ संचालक /सहसचिव / 
उपसचिव (माहिती तंत्रज्ञान) मुंबई/(!-०००४ आयुक्‍त कोकण विभाग/-०००२- 
आयुक्‍त पुणे विभाग/0-०००३-आयुक्‍त नागपूर निभाग/(-०००५-आयुक्त छत्रपती 
संभाजीनगर विभाग/€-०००१-आयुक्‍त नाशिक विभाग/-०००६-आयुक्‍त अमरावती 
बिभाग/ए-००१२ निवासी आयुक्‍त महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली/ 


२०५२-सचिवालयीन 
सर्वसाधारण सेवा 


'ए-०००५ सहसचिब/उपसचिव साप्रवि (कार्या.२६) मंत्रालय,मुंबई,/ ए-०००९ संचालक 
/सहसचिव / उपसचिव (माहिती तंत्रज्ञान) मुंबई 


'सहसचिव/उपसचिब साप्रवि (कार्या.२६) मंत्रालय, मुंबई,/ए-०००६ सहसचिव 
१००६९०५४ ४०२७६२१ ४०२७६२१ 


३२४५३ 


२०५९-सार्वजनिक बांधकामे 


ए:५९७६० BUDGET\2024-2025\Lekhanudan GAD 2024-25\LeKhaNu-Andaj GAD 2024-25 


(रूपये हजारात) 


सन २०२४-२५ च्या लेखानुदानान्वये मंजूर करण्यात 
अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद आलेली तरतूद 
(एप्रिल २०२४ ते जुले २०२४) 


| दत्तमत _[__ भारीत _] 
js a आळळळ 


अनिवार्य १९९११२७ १९९११३८ ७९६४५५ 
'सचिब/राज्य मुख्य आयुक्‍त सेवा हक्क आयोग/ए-००२० नियंत्रक निवास व्यवस्था 


कार्यक्रम १०८७७११ १०८७७११ ४३५०८०५ 
साप्रवि (कार्या.२३) मंत्रालय,मुंबई 


ए-००१४ सहसचिव/उपसचिब साप्रनि(कार्या.२९) मंत्रालय,मुंबई कार्यक्रम २३०० शिक | 


एकूण: 
Looky सहसचिब/उपसचिब साप्रवि (HALA) मंत्रालय,मुंबई/ ए-००१७ 
'सहसचिव/उपसचिब साप्रवि (कार्या.१२अ) मंत्रालय,मुंबई / ए-००१८ निबंधक 

'लोकायुक्‍त/उपलोकायुक्‍त कार्यालय मुंबई/ए-००१९ चेअरमन महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई 


३३२७७ 


ग 


७९६४५५ 


ए-०००५ सहसचिव/उपसचिव साप्रवि (कार्या.२६) मंत्रालय,मुंबई,/ ए-०००६ 
[सहसचिव/उपसचिच साप्रवि (कार्या.३१) मंत्रालय, मुंबई/ए-००१५ सहसचिव/उपसचिव 
साप्रबरि(कार्या.९अ) मंत्रालय,मुंबई/ ए-००१६ सह सचिब/उप सचिव साप्रवि (शासकिय 
परिबहन सेवा) मंत्रालय,मुंबई/ए-००१७ सहसचिव/उपसचिव साप्रवि(कार्या.१२अ) 
मंत्रालय,मुंबई/ए-००२१ सहसचिव/उपसचिव साप्रवि (कार्या.१६ब) मंत्रालय,मुंबई/ए- 
००३५ सहसचिव/ उपसचिव साप्रवि(कार्या.६) मंत्रालय,मुंबई/ ए-००३६ सह सचिब/उप 
संचिब साप्रत्रि (सिविल अव्ऐशन) मंत्रालय,मुंबई/ए-००२२ उपसचिब राज्य निवडणूक 
आयोग मुंबई/ए-००२३ सचिव राज्य माहिती आयोग मुंबई/ए-००३७ उप सचिब/राज्य 
मुख्य आयुक्त सेवा हक्क आयोग/सी-०००८ नियंत्रक मुंबई उपनगर्‌/ए-००३७ उप 


२०७०-इतर प्रशासनिक Bar 


४३५०८५ 


२०७५-संकिर्ण सर्वसाधारण 
सेवा 


DAGAD BUDGET\2024-2025\Lekhanudan GAD 2024-25\LeKhaNu-Andaj GAD 2024-25 


Te 


२२९६-गृहनिर्माण 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण 


२२५०-इतर सामाजिक सेवा 


२२५१-सचिवालयीन सामाजिक 
सेवा 


२२२०-माहिती व प्रसिध्दी 


Ts 


[11 cha 


३०५३-नागरी विमान चालन 


(रूपये हजारात) 


सन २०२४-२५ च्या लेखानुदानान्वये मंजूर करण्यात 
आलेली तरतूद 


अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद 


=. 
२६११३३६ 


ए-००२८ नियंत्रक निवास व्यवस्था Bla (कार्या.२३) मंत्रालय,मुंबई अनिवार्य 


| 


T0083 सहसचिव/उपसचिब स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष मंत्रालय,मुंबई/ ए-००२४ 
सहसचिव/उपसचिव साप्रवि (कार्या.३६) मंत्रालय,मुंबई/ ए-००२६ संचालक सैनिक 
कल्याण विभाग पुणे / ए-००३० सहसचिव/उपसचिव साप्रवि (कार्या.२५) मंत्रालय,मुंबई अनिवार्च २६११३३६ १०३४५२५ 


/ए-००३१ संचालक सैनिक कल्याण विभाग (नवीन) औरंगाबाद / 


ए-००१३ सहसचिब/उपसचिव स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष मंत्रालय,मुंबई/ कार्यक्रम ७००००० 
ए-००३० सहसचिवब/उपसचिव साप्रानि (कार्या.२५) मंत्रालय,मुंबई १००००० 
ए-००३२ सहसचिब/उपसचिव साप्रवि (सिविल ऐविशन) मंत्रालय, मुंबई ८२५४ 


ए-००३२ सहसचिब/उपसचिब विज्ञान ब तंत्रज्ञान (कार्या.३९) मंजरालथ, मुंबई कार्यक्रम ५२५००० 


'एकूण मागणी क्रमांक ए-५ 


२७१९६९१ 
१२२५००० 
३९४४६९१ 


'ए-००३३ संचालक माहितो व प्रसिध्दो,मुंबई/ए-००३४ आधि परीक्षक पुस्तके व प्रकाशने 
वो sl 3 १०६०२०८ १५० १०६०३५८ ४२४०८३ 


एकूण-२२२०| | ६५३०२०८ 


अनिवार्य १०६०९०८ 
एकूण मागणी क्रमांक ए-६ ८४७०००० 


६५३०२०८ 


wine |_| 


१० 
१५० 
ta 


१ 


oe | ६दर 
'ए-००३६ सह सचिव/उप सचिव साप्रवि(सिवित्ल अविऐशन) मंत्रालथ,मुंबई = 
wer | _ tonnes २०३८९० 


९१०९०६२ 
९१०९०६२ 


सार्व 
९१०९०६२ 


'एकूण-३०५३ 


भ्र 
AA 
Xe 


D:AGAD BUDGET\2024-2025\Lekhanudan GAD 2024-25\LeKhaNu-Andaj GAD 2024-25 


(एप्रिल २०२४ ते 


जुलै २०२४) 


१०४४५२५ 


४०००० 


४१९०००० 


(रूपये हजारात) 
वये मंजूर करण्यात 
आलेली तरतूद 
(एप्रिल २०२४ ते 


सन २०२४-२५ च्या 
अर्थसंकल्पातील एकूण तरतूद 


५ fe 
३४५४-जणगणना सर्वेक्षण ब॒।ए-००२७ सह सचिब/उप सचिव साप्रवि (कार्या-५) मंत्रालय, मुंबई अनिवार्य | oe | 
| 


=e 

निक लल ee ता त्त धनज दाय पन 
एकूण मागणी क्रमांक ए-८ अनिवार्व ee a es ३-० १ 

४०५९-सार्बननिक  ।ए-००१४ सहसचिब/उपसचिब साप्रवि(कार्या.२९) मंत्रालय, मुंबई oe लोळ कळ 
बांधकामावरील भांडबली खर्च 'एकूण-४०५९ |: ह... | | २. |. ०७ | 


'ए-००१७ सहसचिव/उपसचिव साप्रवि(कार्या.१२३) मंत्रालय,मुंबई/ ए-०००३ 
कार्यक्रम १९५४८०० 


४०७०-इतर प्रशासनिक ।सहसचिव/उपसचिव सह मुख्य निवडणूक अधिकारी साप्रति(कार्या.३३) मंत्रालय,मुंबई/ 


सेवांवरील भांडबली खर्च |ए-०००४ महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग मुंबई/ 
५०५३-नागरी विमान  ।ए-००३६ सह सचिव/उप सचिव साप्रवि (सिविल अविऐशन) मंत्रालय,मुंबई १ 
ae a ibe 
| एकूण मागणी क्रमांक एर क 


ए-००१५ सह सचिब/उप सचिव ala (कार्या-९अ) मंत्रालय,मुंबई /ए-०००१/०००४/ 
अनिवार्य १६६२४० १६६२४० ६६४९६ 


०००५/००१२/ ए-००१६/००२४/००२३०/००३३ 
'सह सचिव/उप सचिव amie मंत्रालय,मुंबई 

एकूण-७६१०| |. १६६२४० १६६२४० ६६४९६ 
अनिवार्य १६६२४० १६६२४० ६६४९६ 


अनिवार्य १६३२२७२ १८६११९२०१९ ६१९९२२० १९२३२३८५२५ 
कार्यक्रम | २८९९०००३ शिका २८९९०००३ | १९१०८६२६६० १९०८६२९६६० 


ए-९ 


५२७५-इतर दळणवळण 
सेवांवरील भांडवली खर्च 


७६१०-शासकोय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे 


क्रमांक ए-१० 


श्नं 


एकूण सामान्य प्रशासन विभाग 


६१९३२० 


Pa 
an 
क्ट 
“A 
am 


D:\GAD BUDGET\2024-2025\Lekhanudan GAD 2024-25\LeKhaNu-Andaj GAD 2024-25 


